मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा 
समितीच्या निर्देशानुसार रस्ता सुरक्षा निधी 
व्यपगत न होणारा (non-lapsable) 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१६/प्र.क्र.४५७/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०८१६/प्र.क्र.४५७/परि-२, दि. ०९ फेब्रुवारी, २०१७. 
२) शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३२४/परि-२, दि. ०१ सप्टेंबर, २०१६. 
३) शासन अधिसूचना क्र.एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३२४/परि-२, दि.१७ ऑक्टोबर, २०१६. 
४ शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३,दि.०१.०४.२०१९. 
५) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.संकीर्ण १००९/प्र.क्र.६६/कोषा प्र-५, 
दि.१५.०१.२०१०. 
६) शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४०१/परि-२, दि. २१ जून, २०१९. 
७ मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा समितीचे पत्र क्र.१६/२०१६/००१७, दि.२४ नोव्हेंबर, २०१६. 
८) मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा समितीचे पत्र .8E/CoRS/ 2048 (/०-२), 
दि.११ डिसेंबर, २०१८. 


प्रस्तावना : 

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.२९५/२०१५ यामध्ये रस्ता सुरक्षा विषयक बाबींचा वेळोवेळी 
आढावा घेऊन मा.सर्वोच्च न्यायालयास अहवाल सादर करण्यासाठी रस्ता सुरक्षा समितीची स्थापना केळी 
आहे. सदर समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार रस्ता सुरक्षासंदर्भात विविध प्रकल्पांना मान्यता देण्याकरीता 
संदर्भाधिन क्र. २ येथील दि.०१.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये "रस्ता सुरक्षा निधी नियंत्रण समिती" स्थापित 
करण्यात आलेली आहे. 


वरील प्रयोजनासाठी संदर्भाधिन क्र.३ येथील दि.१७.१०.२०१६ च्या अधिसूचनेन्वये उपकराची 
आकारणी करण्यात येत आहे. तसेच निधीच्या प्रयोजनासाठी संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.०९.०२.२०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये परिवहन आयुक्‍त यांच्या स्तरावर स्वीय प्रपंजी लेखा खाते (?.(_.१.) उघडण्यास मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. सदरचा निधी हा व्यपगत न होणारा (non-lapsable) व उक्त निधीवर कमाल मर्यादा 
(ceiling) न ठेवण्याबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीने संदर्भाधिन H. येथील पत्रान्वये 
निर्देश दिले आहेत. तद्नुषंगाने निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१६/प्र.क्र.४५७/परि-२ 


शासन निर्णय : - 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार रस्ता सुरक्षा निधीच्या 
प्रयोजनासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक मुंबई येथे परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे नावे स्विय प्रपंजी 
लेखा खाते (PLA A/c) क्र. ०१५१४८०१०४१ कोड नंबर २१६७ उघडण्यात आलेले आहे. उक्त स्विय प्रपंजी 
लेख्यासंदर्भात खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


१) सदरच्या Rag प्रपंजी लेखा खात्यातील निधी हा रस्ता सुरक्षा निधीच्या प्रयोजनासाठी व्यपगत न 
होणारा (Non-lapsable) निधी राहील. 
२) सदरच्या स्विय प्रपंजी लेखा खात्यातील निधीवर कमाल मर्यादा (ceiling) असणार नाही. 
२: सदर ares निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २७६/२०१९/व्यय-८, दि.०६/०८/२०१९ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९११११२९३९१७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 

DN: c=l ashtra, 
N | T | N J Y OT | N AT H 25.4.2 JAdfd391a1a4d7d8b24cf743fa81a59477dff3f6805F 
105ac91db1e ‘alCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


= 
Number: 


14d9e84e57776ba1ee448660f3699bdd08917801a1 


serialN 
9१74०72568 01, ou=HOME DEPARTMENT GOVT OF 
G H | R AT KA R MAHARASHTRA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=NITIN 
JYOTINATH GHIRATKAR 


Date: 2019.09.13 15:15:55 +05'30' 


(नि. ज्यो. घिरटकर) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

५. मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

६. मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

७. मा. उपसभापती,विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

८. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
९. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
१०. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 


— 


—4 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१६/प्र.क्र.४५७/परि-२ 


१२. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई, 

१३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई yoo ०५१ 

१६. वित्त विभाग (व्यय ८/कोषा ५/ अर्थसंकल्प १०) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
१७. गृह विभाग (बीयुडी १/बीयुडी २/परिवहन ४) मंत्रालय, मुंबई 
१८.निवडनस्ती/परि- २. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


